महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी 
क्र.एक्स-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 
या प्रधान शिर्षांतर्गत अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक :- ०४ नोव्हेंबर,२०२२ 
संदर्भ :- 
१.वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.४.२०२२ 
२.महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.११.४.२०२२ 
३.महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२५.४.२०२२ 
४.महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२.०५.२०२२ 
५.महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२७.०५.२०२२ 
६.महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.८.०७.२०२२ 
७.महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२२.०७.२०२२ 
८.महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.२६.०८.२०२२ 
९.महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-४, दि.१.०९.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.४.४.२०२२ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे 
दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णयाव्दारे खाळील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ 
उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹१.८० लक्ष मधून ₹१.२० लक्ष 
(अक्षरी एक लक्ष फक्त वीस हजार) इतका निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यालय, 
नवी मुंबई यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 


अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 


प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट 
तरतूद वितरण 


(२) (३) (४) (५) 


२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 

००१ संचालन व प्रशासन, 

(09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 


(००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५-२२५२) 


५०, इतर खर्च १८० ६० १२०.०० 


एकूण (०१) (०१) १८० ६० | १२०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२२/प्र.क्र.२३/का-०४ 


२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आळेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 
राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शर्तीचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.४.४.२०२२ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि.०४.०४.२०२२ अन्वये प्राप्त मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. विवरणपत्रातील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेला निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वितरण व संवितरण 
प्रणालीव्दारे वितरीत करण्यात आला आहे. 
५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२११०४१२३९५५१८३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN 


KHAN 
Date: 2022.11.04 12:43:37 +05'30' 
(जहांगीर खान) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखा व परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 


) 
) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगडभवन, नवी मुंबई 

) सर्व विभागीय उपायुक्त, 

) सर्वजिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाळ विकास) 

) सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

) वित्त विभाग (व्यय-६), मंत्रालय, मुंबई 

) नियोजन विभाग (कार्यासन १४३३) मंत्रालय, मुंबई 

) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२) मंत्रालय, मुंबई 

) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११) अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (का.५, ६) महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प 

) निवड नस्ती Oy. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


